प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्री. हनुमंत पाटील, उप जिल्हाधिकारी, 
तथा मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी 
सचिव यांची प्रादेशिक अधिकारी, 
महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ, 
बारामती जि. पुणे या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


QR आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४), ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठूण टाकणे) नियम, १९८१ 


च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व aria अधीन राहून श्री. हनुमंत पाटील, 


उप जिल्हाधिकारी, तथा मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव यांची प्रादेशिक अधिकारी, 


महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ, बारामती जिल्हा पुणे या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी 


सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून श्री. हनुमंत पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांना 


प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी त्यांनी पुढील 


सूचनांसाठी प्रधान सचिव, (उदयोग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे 


हजर व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 


३. प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, बारामती, जिल्हा पुणे या 


पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. हनुमंत पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान 


सचिव, (उदयोग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत 


आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१९२९३२८३१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


"009 VARUDKAR MAHESH ॥5110९8,0 


VARUDKAR MAHESH ८५५५५ 


2.5.4.20=d93c496 1d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967¢43d20 
b360d83ce0fa6, postalCode=4001 


1032, st=Maharasht 
A S H O KRAO serialNumber=7ebbbc3712e8d459ef90bf7aae4ea46e9caebdd50cfecd 
2ee7ce0454fa04 16% -VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO_ 
Date: 2024.10.04 19:15:43 +05'30 


(महेश वरुडकर) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
«» प्रधान सचिव, (उदयोग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
« विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण 


प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

© प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


